RNI No. MAHBIL / 2009 / 35529 


AK 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी 


वर्ष ७ , अंक ४७ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


[ पृष्ठे ३२ किंमत : रुपये १४.०० 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय अधिसूचना , नेमणुका इत्यादी 


नगरविकास विभाग 


1 


मंजूर झाली 


४ था मजला , मुख्य इमारत , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ . 

अधिसूचना 
क्रमांक टिपीएस -१२२१ / १ ९ ८ / प्र.क्र .१०३ / २१ / नवि - १२.- ज्याअर्थी , कल्याण - डोंबिवली शहराच्या सेक्टर क्र .३ ते ७ ची विकास योजना 
( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा करण्यात आला आहे ) महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १ ९ ६६ ( यापुढे जिचा 
उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा करण्यात आला आहे ) चे कलम ३१ ( १ ) मधील तरतुदीनुसार शासन नगर विकास विभागाकडील अधिसूचना 
क्रमांक टिपीएस / १२०८ / २८८४ / प्र.क्र .१३ ९ / ० ९ / नवि -१२ , दिनांक ४ एप्रिल , २०१२ अन्वये भागशः मंजूर झाली असून ती दिनांक १ जून २०१२ 
पासून अंमलात आली आहे आणि उक्त विकास योजनेच्या वगळलेल्या भागाची विकास योजना उक्त अधिनियमाच्या कलम ३१ ( १ ) मधील 
तरतुदीनुसार शासन नगर विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस -१२१२ / ४५८ / प्र.क्र .१४८ / १२ / नवि -१२ , दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ अन्वये 

असून ती दिनांक ४ ऑगस्ट २०१६ पासून अंमलात आली आहे . ( यापुढे जिचा एकत्रित उल्लेख “ उक्त विकास योजना ” असा 
करण्यात आला आहे ) 

आणि ज्याअर्थी , उक्त विकास योजनेच्या सेक्टर क्र . ४ मध्ये मौजे तिसगांव येथील सुमारे ८१०० चौ.मी. क्षेत्र आ.क्र . ४२३ अन्वये “ प्रभाग 
क्षेत्र कार्यालय ” याकरीता आरक्षित आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त आरक्षण ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका ( यापुढे जिचा उल्लेख “ उक्त महानगरपालिका ” असा करण्यात आला आहे ) यांनी 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ ( १ ) अन्वयेची सर्व वैधानिक कार्यवाही पुर्ण करून उक्त आरक्षणापैकी महापालिकेच्या मालकीच्या व ताब्यातील 
४०७२.१२ चौ.मी. जागेपैकी अंदाजे १३०० चौ.मी. क्षेत्राकरीता आरक्षण क्रमांक ४२३ अ- “ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक ” असा फेरबदल 
करणेकरीता प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी दिनांक २ फेब्रुवारी २०२१ च्या पत्रान्वये सादर केला आहे ( यापुढे ज्याचा उल्लेख “ प्रस्तावित 
फेरबदल ” असा करण्यात आला आहे ) ; 

आणि ज्याअर्थी , आवश्यक ती चौकशी केल्यानंतर व संचालक , नगर रचना , महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांचा सल्ला घेतल्यानंतर प्रस्तावित 
फेरबदल किरकोळ बदलासह मंजूर करणे आवश्यक आहे , असे शासनाचे मत झाले आहे 


3 


1 


6 


3B 


( १ ) 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


त्याअर्थी , आता उक्त अधिनियमाच्या कलम ३७ चे पोट - कलम ( २ ) अन्वये व त्या अनुषंगाने शासनास प्राप्त असलेल्या इतर अधिकारांचा 
वापर करून शासन उक्त विकास योजनेतील प्रस्तावित फेरबदल किरकोळ बदलासह मंजूर करीत आहे आणि त्यासाठी उक्त विकास योजना 
मंजूरीच्या अधिसुचनेतील फेरबदलाच्या अनुसुचीमध्ये शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नवीन नोंद समाविष्ट करण्यात येत आहे . 


नोंद 


CG 


" 


३ . 


कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिकेच्या सेक्टर क्रमांक ४ च्या मंजूर विकास योजनेमधील मौजे तिसगांव येथील आरक्षण क्रमांक ४२३ 
प्रभाग क्षेत्र कार्यालय ” या आरक्षणामधील , विकास योजना भाग नकाशावर दर्शविल्याप्रमाणे , महानगरपालिकेच्या मालकीच्या व ताब्यातील १३०० 
चौ.मी. क्षेत्र , आरक्षण क्रमांक ४२३ “ प्रभाग क्षेत्र कार्यालय ” या आरक्षणातून वगळण्यात येत आहे व सदरचे वगळलेले क्षेत्र आरक्षण क्रमांक 
४२३ - अ अन्वये “ डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक " याकरीता आरक्षित करण्यात येत आहे . सदर आरक्षणाकरीता कल्याण - डोंबिवली 
महानगरपालिका समुचित प्राधिकरण राहील . 
२ . सदरचा मंजूर फेरबदल ही अधिसूचना शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून अंमलात येईल . 

उक्त अधिसूचना मंजूर फेरबदल दर्शविणारा भाग नकाशा नागरीकांच्या अवलोकनार्थ कार्यालयीन वेळेमध्ये कामकाजाच्या दिवशी 
खालील नमूद कार्यालयांमध्ये एक महिन्याच्या कालावधीकरिता उपलब्ध राहील . 

( १ ) आयुक्त , कल्याण - डोंबिवली महानगरपालिका , कल्याण . 
( २ ) सहसंचालक , नगर रचना , कोकण विभाग , तिसरा मजला , कोकण भवन , नवी मुंबई ४०० ६१४ . 
( ३ ) सहाय्यक संचालक , नगर रचना , ठाणे शाखा , जिल्हाधिकारी संकुल , ठाणे . 

सदर फेरबदलाची अधिसूचना ही महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in ( कायदे व नियम ) या वेबसाईटवर 
प्रसिद्ध करण्यात आली आहे . 


1 


1 


४ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


पु . म . शिंदे , 
कार्यासन अधिकारी . 


m 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

4th Floor , Main Building , Mantralaya , 
Mumbai 400 032 , dated 3rd November 2021 . 


NOTIFICATION 


No. TPS - 1221 / 198 / C.R.103 / 21 / UD - 12.- Whereas , the Development Plan for Sector No. 3 to 7 
of Kalyan Dombivali Municipal Corporation ( hereinafter referred to as “ the said Development 
Plan ” ) has been Sanctioned partly by the Government in Urban Development Department under 
section 31 ( 1 ) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 , ( hereinafter referred to 
as " the said Act ” ) vide Notification No. TPS - 1208 / 2884 / C.R.139 / 09 / UD - 12 , dated 4th April , 2012 
and has come into force with effect from 1st June 2012 and the Excluded part of the said 
Development Plan has been sanctioned by the Government in Urban Development Department 
under section 31 ( 1 ) of the said Act , vide Notification No. TPS - 1212 / 458 / C.R . 148 / 12 / UD - 12 , dated 
4th August 2016 and has come into force with effect from 4th August 2016. ( hereinafter jointly 
referred to as “ the said Development Plan ” ) ; 

And whereas , in the said Development Plan of Sector No.4 , the land admeasuring about 8100 
sq.mtr . at Village - Tisgaon is reserved for Reservation No. 423 · Ward Office ' ( hereinafter referred 
to as " the said Reservation ” ) ; 


6 


> 


> 


And whereas , Kalyan - Dombivali Municipal Corporation ( hereinafter referred to as the said 
Municipal Corporation ” ) , after following the legal procedure under sub - section ( 1 ) of section 37 
of the said Act , has submitted a proposal for modification in the said development plan so as to 
reserved 1300 sq.mtr . area which is in the ownership and possession of the said Municipal 
Corporation from the said Reservation and reserve for the ‘ Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial ’ 
as Reservation No.423 - A , vide letter dated 2nd February 2021 ( hereinafter referred to as “ the 
said proposed modification ” ) ; 

And whereas , after making necessary enquiries and after consulting the Director of Town 
Planning , Maharashtra State , Pune , the Government is of the opinion that it is necessary to sanction 
the Proposed Modification alongwith minor changes ; 

Now therefore , in exercise of the powers conferred under sub section ( 2 ) of Section 37 of the 
said Act and all other powers enabling it in that behalf , the State Government hereby sanctions 
the proposed modification alongwith minor changes as described below : 

“ In the Schedule of modifications appended with the said Notification , after the last entry , 
the following new entry shall be inserted viz . : 


ENTRY 


“ An area admeasuring about 1300 sq.mtr . of land in the ownership and possession of the 
Municipal Corporation at Village - Tisgaon is deleted from Reservation No.423 Ward Office and 
area so deleted is reserved as Reservation No. 423 - A , “ Dr. Babasaheb Ambedkar Memorial ” as 
shown on the part plan of Sector No. 4 of the Development Plan of Kalyan - Dombivali Municipal 
Corporation . The Appropriate Authority for this reservation shall be Kalyan - Dombivali Municipal 
Corporation . " 

2. The date of publication of this Notification in the Maharashtra Government Gazette is 
fixed as the date of coming into force of this sanctioned modification . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - १ अ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


3. The part plan of aforesaid sanctioned modification is available for inspection for the 
general public during office hours on all working days at the following offices for the period of one 
month . 

( i ) The Municipal Commissioner , Kalyan - Dombivali Municipal Corporation , Kalyan . 

( ii ) The Joint Director of Town Planning , Konkan Division , 3rd floor , Konkan Bhavan , Navi 
Mumbai 400 614 . 

( iii ) The Assistant Director , Town Planning , Thane Branch , Collector Campus , Thane . 
4. This notification is also available on the Government website www.maharashtra.gov.in 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


P. M. SHINDE , 
Section Officer . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


५ 


“ 


>> 


1 


1 


" 


1 


उप विभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , कणकवली यांजकडून 

अधिसूचना 
भूमीसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्र . भूसं / कण.न.पं / भु.सं.प्र.क्र .०२ / २०१ ९ / कलम ११ ( १ ) /अधि/१०/२०२१.— क्रमांक ०२ / २०१ ९ कणकवली ज्याअर्थी , भूमीसंपादन , पुनर्वसन 
व पुनर्वसाहत करताना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ खंड ( इ ) व्या 
परंतुकाव्दारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना महसूल व विभाग क्र . संकीर्ण ११ / 
२०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , दिनांक -१ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापूढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे . ) याव्दारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड अ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या 
जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता जमीन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या 
प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल . 

आणि ज्याअर्थी , मा . जिल्हाधिकारी सिंधुदुर्ग यांनी पत्र क्रमांक / मशा . / भूस . / कणकवली न . प / हर्णे आळी / ०२ / २०१ ९ / कणकवली / ८०२४ , 
दिनांक २३ ऑगस्ट २०१ ९ अन्वये भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक ०२ / २०१ ९ करीता भूसंपादन अधिकारी म्हणून उप विभागीय अधिकारी , कणकवली यांना 
प्राधिकृत केले असून सदर पत्रान्वये नवीन भूसंपादन कायद्यातील कलम ११ व्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये अधिसूचना काढणेबाबत 
उप विभागीय अधिकारी , कणकवली यांना आदेशित केलेले आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यास यासोबत जोडलेल्या अनूसुची एक 
मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे . ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
( यात यापुढे जिचा निर्देश “ सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे . ) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता 
आहे , असे वाटते . ज्याच्या स्वरूपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची दोन मध्ये दिलेले आहे , आणि म्हणून उक्त अधिनियमाचे कलम ११ व्या 
पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये याव्दारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे . 

आणि ज्याअर्थी , प्रस्तावित भूमिसंपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तीचे विस्थापन करण्यास पाडणारी कारणे , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . ( सदर प्रकल्पात कोणत्याही व्यक्तींचे विस्थापन होणार नाही ) . 

आणि ज्याअर्थी , सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची चार मध्ये दिलेला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , कलम ४३ च्या पोट - कलम ( १ ) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या योजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची पाच मध्ये दिलेला आहे . ( सदर प्रकल्पात पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करण्याची आवश्यकता नाही ) . 

त्याअर्थी आता , असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती , ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही . 

परंतु उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिकाऱ्यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून 
अशा मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल . 

परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुद्धीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा 
क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्याकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच , उक्त अधिनियमाचे कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी हे भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे . ) 
यांच्या नियम १० च्या उप - नियम ( ३ ) व्दारे विहित केल्याप्रमाणे भूमिअभिलेखाच्या अद्यावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे . 

आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ ) अन्वये समुचित शासन असलेल्या जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उप विभागीय अधिकारी , कणकवली तथा भूसंपादन अधिकारी , कणकवली जिल्हा सिंधुदुर्ग यांना 
पदनिर्देशित केले आहे . 


+ 


1 


1 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


अनुसूची एक 

( जमिनीचे वर्णन ) 
जिल्हा - सिंधुदुर्ग , तालुका - कणकवली , गाव - कणकवली 


सिटी स . नं . क्रमांक 


उप विभाग क्रमांक / पोटहिस्सा 

क्रमांक 


आवश्यक जमिनीचे अदमासे क्षेत्र 

( चौ.मी ) 


१२२१ 


०.००.०८ 


४१५३ 


०.००.४० 


४१५४ 


०.००.२४ 


एकूण 

०.००.७२ 
अनुसूची दोन 

( सार्वजनिक प्रयोजन स्वरुपात विवरण ) 
प्रकल्पाचे नाव - नगरपंचायत आरक्षणमधील डी.पी रस्त्यासाठी आरक्षित हर्णेआळी रस्त्याकरिता जमीन संपादन 
प्रकल्पाचे वर्णन - नगरपंचायत आरक्षणमधील डी.पी रस्त्यासाठी आरक्षित हर्णेआळी रस्त्याकरिता भुसंपादन 
समाजाला मिळणारे लाभ कणकवली हर्णेआळी येथून कणकवली शहरामध्ये प्रवास सोयीचा होणेकरिता 

अनुसूची तीन 

( बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे ) 
नगरपंचायत आरक्षण मधील डी.पी रस्त्यासाठी आरक्षित हर्णेआळी रस्त्याकरिता जमीन संपादनामुळे कोणत्याही बाधित व्यक्तींचे विस्थापन 
होणार नाही . 


अनुसूची चार 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणाऱ्या अधिकाऱ्याने दिलेला सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ) 
सन २०१५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ४२ ( महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ ) मधील कलम ५ ( २ ) परंतुका 
अन्वये प्रादेशिक योजना , विकास योजना किंवा नगररचना इत्यादीच्या प्रयोजनांसाठी आवश्यक असलेली जमीन सक्तीने संपादन करणेबाबत 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ याची कलमे ४ ते १५ ( दोन्ही 
सह ) यांमध्ये विनिर्दिष्ट केलेली कार्यपद्धती अशा जमिनीच्या संबंधात लागू होत नाहीत . 

अनुसूची पाच 

( नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील ) 
प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम- लागू नाही 
प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता- लागू नाही 

ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील- लागू नाही 
टीप : ( १ ) सदर प्रकल्पासाठी होणाऱ्या भूसंपादनामुळे कोणत्याही व्यक्तीचे पुनर्वसन करण्याची आवश्यकता नाही त्यामुळे उक्त अधिनियम 
४३ अन्वये प्रशासकाची नियुक्ती केलेली नाही . 

( २ ) उक्त जमिनीचे संयुक्त मोजणी पत्रक व नकाशा उप विभागीय अधिकारी , कणकवली यांचे कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत निरिक्षण 
करता येईल . 


अ . 


ब . 


क 
. 


कणकवली , 
दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ . 


वैशाली राजमाने , 
उप विभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , कणकवली . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


७ 


जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय , सिंधुदुर्ग यांजकडून 


वाचले : 


1 


1 


1 


( १ ) भारतीय साथरोग नियंत्रण अधिनियम , १८ ९ ७ 
( २ ) आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ 
( ३ ) भारतीय दंड संहिता , १८६० 
( ४ ) महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांचेकडील क्रमांक कोरोना २०२० / प्र.क्र .५८ / आरोग्य -५ , दिनांक १३ मार्च २०२० , 

१४ मार्च २०२० तसेच १५ मार्च २०२० रोजीच्या अधिसूचना . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासन यांचेकडील अधिसूचना No. DMU / २०२० / CR . ९ २ / DisM - १ , दिनांक २३ व २४ मार्च २०२० . 
( ६ ) महसूल व वन विभाग आपत्ती निवारण मदत व पुनर्वसन विभाग आदेश क्र.डीएमयू २०२० / प्र.क्र.९ २ / आपत्ती १ , दिनांक ४ जून , 

१७ जून व २५ जून , २०२१ , 
( ७ ) मा.मुख्य सचिव सार्वजनिक आरोग्य विभाग , महाराष्ट्र शासन यांचेकडील आदेश क्र.कोरोना २०२१ / प्र.क्र .३७७ / ओ ५ दिनांक ११ 

ऑगस्ट २०२१ . 
( ८ ) या कार्यालयाकडील आदेश जा.क्रं.नै.आ / कोरोना / ब्रेक द चेन / सुध.सूचना / २०२१ , दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ , 
( ९ ) महाराष्ट्र शासनाकडील , सार्वजनिक आरोग्य विभाग यांजकडील आदेश क्र . Corona 2021 / C.R . 366 / Arogya - 5 , 
दिनांक २४ सप्टेंबर २०२१ . 

आदेश 
क्रमांक उचिशा / ब्रेक द चेन सुधा.मार्गदर्शक सूचना / २०२१.– ज्याअर्थी , शासनाने कोरोना विषाणूचा ( कोव्हीड १ ९ ) प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी 
महाराष्ट्र राज्यात साथ रोग प्रतिबंध कायदा , १८ ९ ७ , दिनांक १३ मार्च २०२० पासून लागू करून खंड २ , ३ , ४ मधील तरतुदींनुसार अधिसूचना 
निर्गमित केलेली आहे . 

ज्याअर्थी , राज्यात कोव्हिड -१ ९ ची दुसरी लाट आटोक्यात येत आहे . परंतु अद्यापही कोव्हिड रुग्ण आढळून येत असल्याने राज्यात 
कोव्हिड प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची आवश्यकता भासत आहे . उपरोक्त वाचले क्र . ७ च्या आदेशास अनुसरून या कार्यालयाकडील वाचले 
क्र . ८ अन्वये आदेश निर्गमित करण्यात आले होते . 

आता शासनाने वाचले क्र . ९ अन्वये , दिनांक ११ ऑगस्ट २०२१ अन्वये निर्गमित केलेल्या आदेशातील परीच्छेद क्र . ११ हा सुधारणेसह 
समाविष्ट केला आहे . 

आणि ज्याअर्थी , वाचले क्र . ९ अन्वये शासनाकडील वाचले क्र . ७ च्या आदेशामधील मुद्दा क्र . ११ मध्ये सुधारणा करून प्रतिबंधीत 
क्षेत्राबाहेरील धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना स्थळे दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ पासून सुरु करणेसाठी मानक कार्यप्रणाली / मार्गदर्शक तत्वे जारी केलेली 


1 


आहेत . 


1 


त्याअर्थी , सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेरील धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना स्थळे दिनांक ७ ऑक्टोबर २०२१ पासून खुली करणेसाठी 
सोबतच्या परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद मानक कार्यप्रणाली मार्गदर्शक तत्वांचे काटेकोरपणे पालन करणेच्या अटीस अधीन राहून परवानगी देणेत येत 
आहे . सदर प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेरील धार्मिक आणि प्रार्थना स्थळांच्या वेळेबाबत संबंधित विश्वस्त मंडळ अधिकारी यांनी निर्णय घेणेचा आहे . मास्क 
परिधान करणे , शारीरिक आंतराचे पालन करणे , थर्मल स्क्रिनिंग करणे आणि वारंवार हात धुणे किंवा सॅनिटायझरचा वापर करणे बंधनकारक 
राहील . 

सर्व संबंधित प्रतिबंधीत क्षेत्राबाहेरील धार्मिक स्थळे आणि प्रार्थना स्थळे यांचेकडून परिशिष्ट - अ मध्ये नमूद मानक कार्यप्रणाली / मार्गदर्शक 
तत्वांचे काटेकोरपणे पालन केले जात असलेबाबत तपासणी करणेचे अधिकार त्यात्या क्षेत्रातील पोलीस अधिकारी / कर्मचारी व स्थानिक स्वराज्य 
संस्थांना देणेत येत आहेत . 

यापुर्वी कोविड -१ ९ व्यवस्थापनासाठी या कार्यालयाकडून विहित केलेले दिनांक १२ ऑगस्ट २०२१ रोजीचे , आदेश आणि त्यात उल्लेख 
असलेल्या बाबी या सर्व निबंधासह पुढील आदेश होईपर्यंत तशाच लागू राहतील . 

उपरोक्त आदेशाचे पालन न करणाऱ्या कोणतीही व्यक्ती अथवा संस्थेवर भारतीय दंड संहीता , १८६० ( ४५ ) च्या कलम १८८ , आपत्ती 
व्यवस्थापन अधिनियम , २००५ व साथ रोग नियंत्रण कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे फौजदारी कारवाई करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी . 

सदरचा आदेश संपूर्ण सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या क्षेत्रासाठी लागू राहील . सदरचा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०२१ रोजी माझ्या सही व 
शिक्क्यानिशी निर्गमित केला आहे . 


1 


1 


+ 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


परिशिष्ट अ 


धार्मिक स्थळे / प्रार्थना स्थळे या ठिकाणी होणारा कोव्हीड -१ ९ विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठीच्या मानक कार्यप्रणाली / 


मार्गदर्शक सूचना 


( १ ) पार्श्वभूमि - 

धार्मिक स्थळे / प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने लोक एकत्र येत असतात . अशा ठिकाणी / ठिकाणांच्या आवारात कोव्हीड -१ ९ विषाणू 
संसर्ग रोखण्यासाठी योग्य सामाजिक अंतर / इतर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना यांचे काटेकोरपणे पालन करणे महत्वाचे आहे . 


( २ ) व्याप्ती 


- 


या आदेशामध्ये कोव्हीड -१ ९ विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी करावयाच्या सामान्य प्रतिबंधात्मक उपायासोबतच या विशिष्ट ठिकाणी करावयाच्या 
विशिष्ट उपाययोजनांचाही समावेश करण्यात आलेला आहे . कंन्टेनमेंट झोनच्या आतील धार्मिक स्थळे / प्रार्थना स्थळे ही नागरिकांसाठी बंद राहतील . 
फक्त कंन्टेनमेंट झोनच्या बाहेरील धार्मिक स्थळे / प्रार्थना स्थळे सुरू करणेस परवानगी असेल . 


( ३ ) सामान्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजना 


६५ वर्षांवरील जेष्ठ नागरिक , इतर आजाराने ग्रस्त व्यक्ती , गरोदर महिला आणि १० वर्षांखालील लहान मुले यांनी घरीच राहणेबाबत सल्ला 
देणेत येत आहे . धार्मिक / प्रार्थना स्थळांचे व्यवस्थापन करणाऱ्या संस्था यांनी याबाबत नागरिकांना सूचना द्याव्यात . कोव्हीड -१ ९ विषाणू संसर्गाचा 
सामान्य प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबरोबरच साध्या सार्वजनिक आरोग्य उपायांचेही पालन करणे आवश्यक आहे . या सर्व उपायांचे पालन सर्व 
धार्मिक स्थळे / प्रार्थना स्थळे या ठिकाणी सर्व कामगार / सेवेकरी / अभ्यांगत / भाविक यांचेकडून पूर्ण वेळ पालन करणे बंधनकारक आहे . 


यामध्ये खालील प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा समावेश असेल . 


( I ) या सर्व सार्वजनिक ठिकाणी शक्यतोवर वैयक्तिक कमीत कमी ६ फूट शारीरिक अंतर राखणे आवश्यक असेल . 
( II ) चेहरापट्टी / मास्क यांचा वापर करणे बंधनकारक असेल . 

( III ) हात अस्वच्छ नसले तरी साबणाने वारंवार हात धुणे ( किमान -४० ते ६० सेंकदापर्यत ) बंधनकारक असेल . त्याचबरोबर सर्व 
ठिकाणी अल्कोहोल युक्त हॅण्ड सॅनिटायझरचा वापर ( किमान २० सेंकदापर्यंत ) करावा . 

( IV ) श्वसनसंबंधित शिष्टाचाराचे काटेकोरपणे पालन करणे बंधनकारक असेल . यामध्ये शिंकताना किंवा खोकताना टिश्यू पेपर किंवा 
हातरूमाल किंवा हाताच्या कोपराने नाक व तोंड पूर्णपणे झाकले जाईल याची दक्षता घेणे तसेच वापरलेला टिश्यू पेपरची योग्य त्या पद्धतीने 
विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे . 


( V ) या ठिकाणी येणाऱ्या सर्व नागरिक / कामगार / भाविक / सेवेकरी यांनी स्वतःच्या आरोग्याचे निरिक्षण करणे तसेच आजारी असलेस 
स्थानिक प्रशासन / जिल्हा प्रशासनास कळविणे आवश्यक आहे . 


( VI ) सार्वजनिक ठिकाणी थुकण्यास पूर्णपणे प्रतिबंध असेल . तसेच याचे उल्लघंन केलेस स्थानिक प्रशासनाकडून दंडात्मक कारवाई केली 
जाईल . 


( VII ) धार्मिक स्थळे / प्रार्थना स्थळे या ठिकाणी येणाऱ्या सर्वांनी आरोग्य सेतू अॅपचा वापर करावा . 
( ४ ) सर्व धार्मिक स्थळे / प्रार्थना स्थळे या ठिकाणी खालीलप्रमाणे उपाययोजना करतील . 


( I ) सर्व धार्मिक स्थळे / प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी प्रवेशव्दारावर हात स्वच्छतेसाठी सॅनिटायझर डिस्पेंसर तसेच थर्मल स्क्रिनिंगची सोय 
करणे बंधनकारक असेल . 


( II ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळाच्या ठिकाणी फक्त लक्षणे नसलेल्या व्यक्तींनाच प्रवेश असेल . 


( III ) सर्व व्यक्तींना चेहरा पट्टी / मास्कचा वापर केला असेल तरच या ठिकाणी प्रवेश करण्याची परवानगी द्यावी . ( No Mask - No 
Entry ) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


९ 


- 


( IV ) सर्व धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी कोव्हीड -१ ९ विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपायोजना पोस्टर्सच्या माध्यामातून 
दर्शनी भागात लावण्यात याव्यात . तसेच या ठिकाणी कोव्हीड -१ ९ विषाणू संसर्ग रोखण्याबाबतच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना ऑडीओ व 
व्हिडीओच्या माध्यमातून जनजागृतीसाठी वारंवार ऐकवल्या / प्रसारित केल्या जाव्यात . 

( V ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी प्रवेश देणेबाबत अभ्यागत / भाविकांबाबत निश्चित धोरण ठरवावे . त्या ठिकाणी निश्चित केलेल्या 
वेळेमध्ये किती लोकांना प्रवेश दिला जावा , याबाबतचा निर्णय धार्मिक / प्रार्थना स्थळांचा आकार , वायुविजन इत्यादी बाबी विचारात घेऊन त्या 
स्थळांचे नियमन करणारे विश्वस्त / मंडळ / अधिकारी यांनी स्थानिक प्रशासनाशी चर्चा करून करावे . 


( VI ) चप्पल / बुट / पादत्राणे स्वतःच्या गाडीतच ठेवणेबाबत भाविकांना प्रवृत्त करावे . गरज असेल तर भाविकांनी वैयक्तिक / कुटुंबांची 
पादत्राणे एकत्र नेमून दिलेल्या ठिकाणी ठेवावीत . 


( VII ) वाहन पार्किंगच्या ठिकाणी तसेच परिसराबाहेर सामाजिक अंतराच्या निकषाचे पालन करून गर्दीचे योग्य व्यवस्थापन करणेत यावे . 


( VIII ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या परिसरातील तसेच आवारा बाहेरील सर्व दुकाने / स्टॉल / कॅफेटेरिया या ठिकाणी पूर्णवेळ सामाजिक 
अंतराचे पालन करणे बंधनकारक असेल . 


( IX ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळाच्या परिसरामध्ये भाविकांच्या रांगांचे योग्य व्यवस्थापन करणे आणि योग्य सामाजिक अंतराचे पालन 
करणेसाठी योग्य मार्किग करावे . 


( X ) भाविक / अभ्यागतासांठी धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या परिसरामध्ये स्वतंत्र प्रवेश व बाहेर जाणाऱ्या मार्गाची व्यवस्था करणे . 

( XI ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या परिसरातील भाविकांच्या / अभ्यागतांच्या प्रवेशासाठीच्या रांगामध्ये किमान ६ फुटाचे शारीरिक अंतर 
राखले जाईल याची दक्षता घेणे . यासाठी धार्मिक / प्रार्थना स्थळांचे व्यवस्थापन करणारी संस्था जबाबदार असेल . 

( XII ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी येणाऱ्या सर्व नागरिकांनी प्रवेश करण्या अगोदर हात व पाय साबण व पाण्याने धुवावेत . 

( XIII ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी अभ्यागत / भाविकांना बसण्याची व्यवस्था करत असताना योग्य सामाजिक अंतर राखावे . 
वातानुकुल यंत्र / वायुविजनसाठी CPWD च्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणेत यावे . वातानुकुलित यंत्रणांचे तापमान २४ ° C ते ३० ° C पर्यंत 
राखले जाईल तसेच सापेक्ष आर्द्रता ४०-७० % पर्यंत असेल . शक्यतोवर पुरेशी ताजी हवा , क्रॉस व्हॅन्टीलेशन याची पुरेशी व्यवस्था करावी . 

( XIV ) पुतळे / मुर्ती / पवित्र पुस्तके यांना स्पर्श करण्यास परवानगी असणार नाही . 
( XV ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात गर्दी करणेस परवानगी असणार नाही . 

( XVI ) संसर्गाचा विचार करता शक्य त्या ठिकाणी रेकॉर्ड केलेले भक्ति संगीत / गाणी वाजविली जावीत . परंतु कोणत्याही परिस्थितीत 
गाण्यासाठी एकत्र येणाऱ्या व्यक्तींना परवानगी देणेत येऊ नये . 


( XVII ) एकमेकांना अभिवादन करताना शारिरिक संपर्क टाळणेत यावा . 


( XVIII ) धार्मिक प्रार्थनेसाठी एकत्रित येऊन एकच चटई / जमखाना वापर करणेस परवानगी नाही . भाविकांनी त्यांची स्वतंत्र चटई किंवा 
जमखाना आणावा जो कि प्रार्थनेनंतर ते परत घेऊन जातील . 


( XIX ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या आतमध्ये प्रसाद वितरण किंवा पवित्र पाणी शिंपडणे इत्यादी सारख्या शारीरिक अर्पणांना परवानगी 
असणार नाही . 


( XX ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी प्रभावी स्वच्छता व निर्जंतुकीकरण करावे . विशेषतः शौचालय , हात - पाय धुण्याचे ठिकाण इत्यादी 
ठिकाणी स्वच्छतेबाबत विशेष लक्ष दिले जावे . 


( XXI ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या व्यवस्थापकाव्दारे या परिसरामध्ये वारंवार साफसफाई व निर्जंतुकीकरण केले जावे . 
( XXII ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या परिसरातील इमारतीतील जमीन , फरशी व इतर आवारात वारंवार स्वच्छता केली जावी . 

( XXIII ) अभ्यागत / भाविक / सेवेकरी / कर्मचारी यांनी वापरलेले मास्क , चेहरा पट्टी , हातमोजे यांची योग्य विल्हेवाट लावली जात आहे 
याची दक्षता घेणेत यावी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – २ 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


( XXIV ) धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी काम करणारे कर्मचारी / सेवेकरी यांना कोव्हीड -१ ९ सुरक्षा प्रोटोकॉल गरजेचा आहे . त्याचबरोबर 
कामावर येणे अगोदर तसे आठवड्यातून एकदा कोव्हीड -१ ९ चाचणी करणे आवश्यक असेल . 

( XXV ) खाण्याच्या तसेच शौचालयाच्या ठिकाणी गर्दी नियंत्रण करणे आवश्यक असेल . 


( XXVI ) प्रत्येक धार्मिक / प्रार्थना स्थळांच्या ठिकाणी येणाऱ्या व्यक्तींची संख्या , जागा आणि सामाजिक अंतराचा प्रोटोकॉल पाळला जाईल 
याबाबत संबंधीत पोलिस अधीक्षक / जिल्हाधिकारी यांना हमीपत्र देणे बंधनकारक असेल . 


( XXVII ) आवारात बाधित किंवा संशयित रुग्ण आढळल्यास त्याबाबत खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी . 
( a ) आजारी व्यक्तीला इतरांपासून दूर असे स्वंतत्र खोलीत किंवा जागेत ठेवावे . 
( b ) डॉक्टरांनी तपासणी करेपर्यंत त्या व्यक्तीने मास्क / चेहरा पट्टी वापर करणे बंधनकारक असेल . 
( c ) तात्काळ जवळच्या वैद्यकीय सुविधा ( हॉस्पिटल / क्लिनिक ) केंद्रात कळवावे . तसेच स्थानिक जिल्हा प्रशासनास कळवावे . 

( d ) नियुक्त केलेल्या सार्वजनिक आरोग्य प्राधिकरणाव्दारे ( जिल्हा RRT , उपचार करणारे तज्ज्ञ ) सदर रुग्णाबाबत जोखीम मूल्याकंन 
केले जाईल . त्यानुसार रुग्ण , त्याचे संपर्क आणि निर्जंतुकीकरण याबाबत पुढील कार्यवाही केली जाईल . 

( e ) सदर रुग्ण कोव्हीड -१ ९ विषाणू बाधित ( पॉझिटिव्ह ) आलेस सर्व परिसर निर्जंतुकीकरण करणेत यावा . 


सिंधुदुर्ग . 


के . मंजुलक्ष्मी , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 

सिंधुदुर्ग . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ ११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 


क्रमांक आस्था . बी -२ / ४२५७ / २०२१ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर दर्शविल्याप्रमाणे 
अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ . क्र . 


१ 


अर्जित रजा . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
रजा 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ५ ) 
श्री . जी . एम . साधले , 

२१३ दिवस दिनांक ४ ऑक्टोबर दिनांक २ ऑक्टोबर २०२१ , श्री . एस . के . सोनवणे , 

. 
दिवाणी न्यायाधीश 

अर्जित २०२१ ते दिनांक दिनांक ३ ऑक्टोबर दिवाणी न्यायाधीश 
क . स्तर 

रजा . १६ ऑक्टोबर २०२१ २०२१ व १७ ऑक्टोबर 

क . स्तर व 
व न्यायदंडाधिकारी , 

१३ दिवस २०२१ च्या सुट्ट्या . 

न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 
वर्ग १ , लांजा . 

दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ राजापूर . 
चे कार्या . वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १८ ऑक्टोबर 
२०२१ चे कार्या . 

वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


+ 


रत्नागिरी , 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) — २ अ 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था . बी -२ / ४३८२ / सन २०२१. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करीत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला आहे . 


अ . क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( ३ ) 


( ४ ) 


१ 


९ ३ दिवस 


( २ ) 
श्रीमती टी . एस . महाडीक , 
दिवाणी न्यायाधीश 
( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 
दापोली . 


अर्जित 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
श्रीमती के . ओ . काटकर , 

, 
दिनांक ५ ऑक्टोबर २०२१ सह दिवाणी न्यायाधीश , 
चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून क . स्तर व 
ते दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 
चे कार्यालयीन 

दापोली . 
वेळेपूर्वीपर्यंत . 


दिनांक ५ ऑक्टोबर 
२०२१ ते दिनांक 
७ ऑक्टोबर २०२१ 
पर्यंत तीन दिवस 


रजा . 


अर्जित रजा . 


+ 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत आले आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक ८ ऑक्टोबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

व 
रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ १३ 


BY THE COMMISSIONER OF POLICE , GREATER MUMBAI 


Order 


( UNDER SECTION 144 OF CRIMINAL PROCEDURE CODE , 1973 ) 


> 


No. CP / XI ( 6 ) / 144 / ( Prohibitory Order ) /2021.- Whereas , in exercise of powers conferred under 
Section 2 of the Epidemic Diseases Act , 1897 read with enabling provisions of the National Disaster 
Management Act , 2005 , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. 
DMU / 2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 13th April 2021 ( “ Break the Chain " ) to take certain emergency 
measures to prevent and contain the spread of Covid - 19 virus and to enforce these measures 
throughout the state ; 

2. Whereas , the Government of Maharashtra , issued directions vide Notification No. DMU / 
2020 / CR.92 / DisM - 1 , dated 21st April 2021 , 29th April 2021 , 12th May 2021 , 30th May 2021 , 04th 
June 2021 , 25th June 2021 and No. Corona 2021 / C.R.366 / Arogya - 5 , dated 2nd August 2021 , 11th 
August 2021 and 24th September 2021 to continue emergency measures to prevent and contain 
the spread of Covid - 19 virus , and to extend and modify the restrictions that have been imposed 
from time to time ; 

3. Whereas , the Government of Maharashtra , has issued directions vide Circular dated 3rd 
November 2021 , and subsequently the Municipal Corporation of Greater Mumbai has issued 
Notification Dated 8th November 2021 , laying down guidelines for the celebration of “ Chhat Puja ” 
in light of the situation created by the Covid - 19 pandemic ; 

4. Therefore , I , Chaitanya S. , Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , Greater Mumbai , 
and Executive Magistrate , vide powers conferred upon me u / sec . 144 of the Criminal Procedure 
Code , 1973 ( Act II of 1974 ) r / w the order of Commissioner of Police , Greater Mumbai , dated 23rd 
December 1959 u / s . 10 sub - section ( 2 ) of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act XXII of 1951 ) , 
as I am satisfied that Greater Mumbai continues to be threatened with the spread of Covid - 19 
virus and it is imperative to continue with emergency measures to prevent and contain the spread 
of virus , with a view to prevent danger to human life , health or safety , and to break the chain of 
transmission of virus effectively , do hereby prohibit : 

1. Gathering of persons for celebration of “ Chhat puja " at any sea shore . 
2. Gathering for “ Chhat puja ” ; 
( i ) of more than 50 % capacity but a maximum of 200 persons in open space . 
( ii ) of more than 50 % capacity but a maximum of 100 persons in closed space . 

3. Any person who has not completed two doses of Covid - 19 vaccination from joining any 
public gathering for the purpose of celebration of “ Chhat puja ” , 

5. This order shall come into force , in the areas under the control of Commissioner of Police , 
Greater Mumbai , with effect from 00-01 hrs . on 9th November 2021 and will remain in force till 
24-00 hrs . on 12th November 2021 , unless withdrawn earlier . 

6. Any person contravening this order shall be punishable under section 188 of the Indian 
Penal Code , 1860 in addition to penal provisions under the Epidemic Diseases Act , 1897 and 
National Disaster Management Act , 2005 and other legal provisions as applicable . 

7. As the notice can not be served individually on all concerned , the order is hereby passed 
ex - parte . It shall be published for the information of the Public , through the Press , or by affixing 
copies on the Notice Boards of the Police Stations and offices of the Divisional ACSP and Zonal 
DCSP . 

Given under my hand and seal on this 8th day of November , 2021 at Mumbai . 


CHAITANYA . S. , 
Dy . Commissioner of Police ( Operations ) , 
and Executive Magistrate , Greater Mumbai . 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


1 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / मनाई आदेश / १२४ / २०२१.– ज्याअर्थी , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना 
यांच्याकडून जनतेच्या विविध मागण्यांसाठी मोर्चे , आंदोलने , निदर्शने , घेराव , धरणे , सभा , उपोषणे इ . कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाण्याची शक्यता 
आहे . तसेच सद्या विविध आंदोलने सुरू आहेत . त्याचप्रमाणे दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी पं . जवाहरलाल नेहरु जयंती , दिनांक १५ नोव्हेंबर 
२०२१ रोजी तुलसी विवाह , दिनांक १८ नोव्हेंबर २०२१ रोजी त्रिपुरारी पौर्णिमा व दिनांक १ ९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी गुरुनानक जयंती असे सण / उत्सव 
संपन्न होणार आहेत . 

सदर घटनांच्या अनुषंगाने माझी खात्री झाली आहे की , ठाणे पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत सार्वजनिक शांतता व सुव्यवस्था अबाधित 
राखण्याकामी प्रतिबंध आदेश जारी करणे आवश्यक आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १ ) व ( ३ ) अन्वये आम्हास 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून ठाणे पोलीस आयुक्तालय परीसरात जीवित व वित्त सुरक्षित राहण्यासाठी आणि कायदा व 
सुव्यवस्था जोपासण्यासाठी खालील कृत्यांना मनाई आदेश देत आहे . 

( १ ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी , भाले , दंड , बंदुका , लाठ्या किंवा शरीरास इजा करण्यासाठी वापरण्यात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर वाहून 
नेणे , बाळगणे , जमा करणे व तयार करणे . 

( २ ) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे किंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधने बरोबर नेणे , जमा करणे व तयार करणे . 
( ३ ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ , द्रव्य बरोबर नेणे . 
( ४ ) सार्वजनिक रितीने घोषणा देणे , गाणी म्हणणे , वाद्य वाजविणे इत्यादी . 
( ५ ) कोणत्याही इसमाचे चित्राचे , प्रतिकात्मक प्रेताचे किंवा पुढाऱ्यांच्या चित्राचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे . 

( ६ ) सभ्यता अगर नितीमत्ता यास धोका पोहोचेल किंवा राज्यातील शांतता धोक्यात आणतील किंवा ज्यामुळे राज्य शासन उलथून पडेल 
अशी भाषणे , हावभाव , चित्रफलक , प्रदर्शित करणे . 

( ७ ) पाच किंवा पाचापेक्षा अधिक लोकांनी एकत्र जमणे , जाहीर सभा घेणे , मिरवणुका काढणे , घोषणा , प्रतिघोषणा देणे इ . कृत्यांना या 
आदेशान्वये मनाई करीत आहे . 

वरील मनाई आदेश खालील व्यक्तींना लागू राहणार नाहीत : 

जो कोणी इसम सरकारी नोकर आहे , किंवा ज्यास वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्य निमित्ताने शस्त्रे घेणे भाग पडेल , किंवा ज्यास अधिकार 
प्रदान केलेल्या अधिकाऱ्याने सूट दिलेली आहे . 

सदर आदेश खालील मिरवणुका व जमावास लागू राहणार नाहीत : 
( १ ) लग्न कार्यासाठी जमलेले लोक . 
( २ ) प्रेत यात्रा व अंत्यसंस्कारासाठी काढण्यात आलेल्या मिरवणुका . 
( ३ ) सरकारी / निमसरकारी कामासाठी कोर्ट , कचेऱ्या येथे जमलेले लोक . 
( ४ ) सरकारी संस्था , शैक्षणिक संस्था या ठिकाणी जमलेला जनसमुदाय . 
( ५ ) पोलीस आयुक्त व त्यांनी प्रदान केलेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी परवानगी दिलेल्या सभा / मिरवणुका . 
( ६ ) सर्व शासकीय / निमशासकीय कर्मचारी हे कर्तव्य पार पाडीत असलेले ठिकाण . 

सदर मनाई आदेश दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ००-०१ वाजेपासून दिनांक २५ नोव्हेंबर २०२१ रोजी २४-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 
वरील मनाई आदेशाचा भंग करणाऱ्या विरुद्ध महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे कारवाई करण्यात येईल . 


1 


1 


CC 


>> 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ १५ 


पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर यांजकडून 

मनाई आदेश 
क्रमांक विशा / स.सा.क. / परीक्षा / मनाई आदेश / ४३८६ / २०२१.– ज्याअर्थी , संघ लोकसेवा आयोग , एनडीओ आणि एनडीओ परीक्षा II 
२०२१ सीडीएस परीक्षा II २०२१ रविवार दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी ठाणे पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात एकूण १२ उपकेंद्रावर दोन / तीन 
सत्रात आयोजित केली आहे . 


1 


ज्याअर्थी , महाराष्ट्रात काही ठिकाणी परीक्षा दरम्यान १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमाव जमवून गैरप्रकार केले आहेत व परीक्षेत 
व्यत्यय आणलेले आहेत . त्याप्रमाणे उमेदवारांना नक्कल करण्यास मदत करण्याची परीक्षेस व्यत्यय आणण्याची व गैरप्रकार करण्याची शक्यता 
आहे . परीक्षा चालू असताना पोलीस विभागातील प्राधिकृत केलेले पोलीस अधिकारी , पोलीस अंमलदार तसेच परीक्षा केंद्रावरील संबंधित प्राधिकृत 
अधिकारी / कर्मचारी , परीक्षेस बसलेले उमेदवार यांच्या खेरीज अन्य व्यक्ती यांना उपकेंद्रावर प्रवेश करण्यास मनाई करणे व १०० मीटर परिसरात 
जमण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे . याची खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी , मी , जय जीत सिंह , पोलीस आयुक्त , ठाणे शहर , आम्हाला इएक्सएम / ०७८३ / ५५० / एसपीएल -२ , गृहविभाग , मंत्रालय , मुंबई -३२ , 
दिनांक १ मे १ ९ ८३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून परीक्षार्थी , पर्यवेक्षक , परीक्षा प्रकिया संबंधी अधिकारी व कर्मचारी तसेच पोलीस 
अंमलदार व पोलीस अधिकारी खेरीज करून परीक्षा केंद्राच्या सभोवतालच्या १०० मीटर परिसरात बेकायदेशीर जमावास मज्जाव करण्यास तसेच 
झेरॉक्स सेंटर , फॅक्स सेंटर , टेलिफोन बुथ , सदरची दुकाने , सेवा बंद ठेवण्याबाबत व मोबाईल फोन वापर करण्यास मनाई आदेश निर्गमित करीत 
आहे . सदर सुचनांचे उल्लंघन करणाऱ्यावर “ महाराष्ट्र प्रिव्हेंशन ऑफ माल पॅक्टीसेस ऍक्ट युनिर्व्हसिटी बोर्ड ऍन्ड अन्डर स्पेसिफाईड एक्झामिनेशन 
ऍक्ट , १ ९ ८२ ” मधील तरतुदीनुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात यावी . 

सदरचा आदेश दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ रोजी सकाळी ०७-०० वाजेपासून सायं . १८-०० वाजेपर्यंत अंमलात राहील . 

मी , सूचीत करतो की , या आदेशाच्या प्रती माध्यमिक शाळेच्या व महाविद्यालयाच्या तसेच सार्वजनिक ठिकाणी स्पष्टपणे सहज दर्शनीय 
भागात चिकटवून व आदेशाची ध्वनीक्षेपकाव्दारे जाहीर करून , प्रसिद्धी करावी व तशा कागदोपत्री नोंदी घ्याव्यात . 


1 


1 


जय जीत सिंह , 


ठाणे शहर , 


पोलीस आयुक्त , 
ठाणे शहर . 


1 


दिनांक ९ नोव्हेंबर २०२१ . 


१६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


OFFICE OF THE COMMISSIONER OF POLICE , RAILWAYS , MUMBAI 


Order 


CP / RLY / MUMBAI / PROHIBIT ACTS / 2021-21.- Whereas , I consider it necessary for the 
preservation of public peace and public safety in Mumbai Railway Police Commissionerate . 
I , Quaiser Khalid , Commissioner of Police , Railways , Mumbai , in exercise of the power conferred 
upon me under sub - section ( 1 ) , ( 2 ) of section 37 of the Maharashtra Police Act , 1951 ( Mah . Act 
XXII of 1951 ) do hereby prohibit the following acts throughout Mumbai Railway Police 
Commissionerate for the period from 00-01 hours of 10th November 2021 to 24-00 hrs . of 24th 
November 2021 . 


1 . ( a ) The carrying of arms , cudgels , swords , spears , bludgeons , unlicensed gun , knives , 
sticks or lathis or any other articles which is capable of being used for causing physical harms 
( violence ) . Save for such firearms where license has been granted by this authority or where 
specific permission is sought for carriage of such arms from the competent authority . 

( 6 ) The carrying of any corrosive substance or explosive . 

( c ) The carrying , collection and preparation of stones or other missiles or instruments or 
means of casting or impelling missiles . 

( d ) The exhibition of persons or corpses or figures of effigies thereof . 
( e ) The public utterance of cries , singing of song , playing of music . 

( f ) Delivery of harangues , the use of gestures or mimetic , representations and the 
preparations , exhibition or dissemination of pictures , symbols , play cards or any other object or 
thing which may in the opinion of any police officer posted in Mumbai Railway Commissionerate 
offend against decency or morality or undermine the security of or tend to over - throw the state . 

2. If any persons goes armed with such article or carrying any corrosive substance or 
explosive or missile in contravention of such prohibition he shall be liable to be disarmed of the 
corrosive substance or explosive or missile shall be liable to seized from him by any police officer 
and the article corrosive substance , explosive or missile so seized shall be forfeited to the State 
Government . 

3. This order will not be applicable to any person being in service or employment of any 
Government or Government undertaking required by his superiors or by the nature of his duties , 
to carry weapons . The order will also not be applicable to Private Security Guards or Gurkhas or 
Chowkidars etc , employed on watch - n - ward duties carrying lathis admeasuring in length not 
exceeding 32 feet . 
4. Notwithstanding the expiration of this order after the period hereinabove mentioned . 

( a ) Any investigation or legal proceeding may be instituted , continued or enforced . 

( 6 ) Any penalty , forfeiture or punishments incurred in respect of any contravention of 
this order may be imposed , as if this order had not expired . 

5 . I further direct that this order shall be published and promulgated in Mumbai Railway 
Police Commissionerate by affixing copies thereof in conspicuous public places and by announcing 
the same through Railway announcement system , loudspeakers or megaphone , as well as publishing 
through media . 

Given under my hand and seal this 9th November 2021 . 


Mumbai , 


QUAISER KHALID , 
Commissioner of Police , 

Railways , Mumbai . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ १७ 


उप विभागीय अधिकारी , खेड यांजकडून 


अधिसूचना 
भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक भूसंपादन / कासई - कावळे / एसआर / ० ९ / २०१६.– ज्याअर्थी , महाराष्ट्र शासनाने भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) यांच्या कलम ३ च्या खंड ( इ ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली शासकीय अधिसूचना , महसूल व वन विभाग क्र . संकिर्ण / ११ / २०१४ / प्र.क्र .७७ / अ -२ , 
दिनांक १ ९ जानेवारी २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यांत आला आहे . ) याद्वारे असे सूचित केले आहे की , 
अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक 
नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता भूसंपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी , समुचित शासन 
असल्याचे मानण्यात येईल ; 


66 


" 


उक्त 


आणि ज्याअर्थी , एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी मौजे कासई , ता . खेड , जि . रत्नागिरी येथील लघु पाटबंधारे योजनेच्या सी 

मुख्य 

कामे 
अंतर्गत धरण बैठक , बुडीत क्षेत्र , सांडवा , प्रवेश व पुच्छ कालवा याकरिता जमीन संपादन होत असून यात यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन संपादन करण्याचा , उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या , रत्नागिरी जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांचा 
उद्देश आहे ; 


आणि ज्याअर्थी , उक्त अधिनियमान्वये प्रकरण दोनमध्ये देण्यात आलेल्या , सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे निर्धारण 
करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करण्यासंबंधातील तरतुदी विचारात घेता , समुचित शासनाने सामाजिक प्रभाव आणि सार्वजनिक प्रयोजन यांचे 
निर्धारण करण्याकरिता प्रारंभिक अन्वेषण करणे आवश्यक आहे 


3 . 


आणि ज्याअर्थी , सार्वजनिक प्रयोजनासाठी जमीन संपादन करण्याचा समुचित शासनाचा हेतू असल्यास ते बाधित क्षेत्रामधील ग्राम स्तरावर 
किंवा वॉर्डस्तरावरील संबंधित पंचायत , नगरपालिका किंवा यथास्थिती , महानगर पालिका यांच्याशी विचारविनिमय करून अशा शासनाकडून 
अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा रीतीने आणि अशा दिनांकापासून सामाजिक परिणाम निर्धारण अभ्यास अंमलात आणेल अशी तरतूद 
उक्त अधिनियमाच्या कलम ४ च्या पोट कलम ( १ ) मध्ये करण्यात आली आहे . 


त्याअर्थी आता , 


उपरोक्त कायद्याचे कलम ३ चे पोटकलम ( ई ) प्रमाणे जिल्हाधिकारी रत्नागिरी यांना समुचित शासन म्हणून अधिसूचित 
करण्यांत आले आहे आणि कलम ३ चे पोट कलम ( ग ) नुसार जिल्हाधिकारी यांनी त्यांचे वतीने पुढील कार्यवाही करण्यासाठी उप विभागीय 
अधिकारी खेड यांना प्राधिकृत केलेले आहे . सबब याद्वारे उप विभागीय अधिकारी खेड असे अधिसूचित करीत आहे की , बाधित क्षेत्रामध्ये भाकर 
सेवा संस्था , मु.पो.कोंड्ये , ता . लांजा , जि . रत्नागिरी यांच्याकडून , भूमी संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ मध्ये विहीत केलेल्या रितीने दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ पासून सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास 
करण्यांत येईल . 


+ 


अनुसूची 
भूसंपादन संस्थेचे नांव - जिल्हा जलसंधारण अधिकारी , मृद व जलसंधारण विभाग , कुवारबांव , रत्नागिरी , ता . , जि . रत्नागिरी 
प्रयोजन - लघुपाटबंधारे योजना धरण बैठक , बुडीत क्षेत्र , सांडवा , प्रवेश व पुच्छ कालवा या कारणासाठी . 


गावाचे नाव - मौजे कासई , ता.खेड , जि.रत्नागिरी 


एकूण , एकंदर क्षेत्र - २५.४१.६० हे.आर. 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ३ 


१८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


अ.क्र . 


ग.नं 


पुर्व 


पश्चिम 


दक्षिण 


उत्तर 


संपादित क्षेत्र 
( हे.आर ) 

( ३ ) 


( १ ) 


( २ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१ 


८३/१ पैकी 


०.०२.०० 


सीमा 


८४ 


सीमा 


२ 


८३/२ 


०.४ ९ .८० 


सीमा 


८४ 


सीमा 


३ 


८४/३ पैकी 


०.००.५० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


४ 


८४ / ४ + ५ पैकी 


०.०४.०० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


८४/७ पैकी 


०.०७.०० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


سب کی 


६ 


८४ / ८ + २६ पैकी 


०.०३.५० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


८४ / ९ पैकी 


०.०७.०० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


८४ / ११ + २७ पैकी 


०.१ ९ .०० 


सीमा 


2 or 


८६,८ ९ 


८३ 


८४ / १२ + १५ + १७ पैकी 


०.०२.०० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


१० 


०.०६.०० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


८४/१४ पैकी 
८४/१६ पैकी 


११ 


०.४०.०० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


१२ 


८४ / १ ९ + २१ + २४ + २८ पैकी 


०.५७.५० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


१३ 


८४/२० 


०.३५.०० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


१४ 


८४/२२ 


०.१०.०० 


सीमा 


८६.८ ९ 


८३ 


१५ 


८४/२३ 


०.३८.०० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


१६ 


८४ / ६ + २५ पैकी 


०.०७.०० 


सीमा 


८६,८ ९ 


८३ 


१७ 


८५ / १० अ पैकी 


०.०३.०० 


८६,१३२ 


५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ ५ १ १ १ १ १ १ १ १ १ 3 


९ २ 


सीमा 


१८ 


८६ / १ + २ 


०.३३.४० 


८४ 


सीमा 


९ २ 


१ ९ 


१३२/० 


०.०४.८० 


सीमा 


सीमा 


८६ 


२० 


१३५/० 


०.१०.१० 


९ २ 


सीमा 


९ २ 


९ १ 


२१ 


९ १ / ० 


०.२०.२० 


९ २ 


सीमा 


१३५ 


१८३ 


२२ 


९ ० / ० 


ओढा 


९९ 


ओढा 


०.०८.१० 
०.१५.२० 


२३ 


८ ९ / ० 


९ २ 


ओढा 


९ २ 


२४ 


१६१/२/१ पैकी 


०.०७.०० 


९ ० 


१६० 


८ ९ 


२५ 


१६१/२/२ पैकी 


०.०४.०० 


९ ० 


१६० 


८ ९ 


२६ 


१६१/२/३ 


०.०७.०० 


९ ० 


१६० 


८ ९ 


२७ 


१६१/२/४ 


०.० ९ .०० 


९ ० 


१६० 


८ ९ 


२८ 


१६१/२/५ 


०.०३.०० 


९ ० 


१६० 


८ ९ 


२ ९ 


१६१/२/६ 


०.०४.०० 


९ ० 


१६० 


८ ९ 


३० 


१६१ / २ / ७ अ 


०.०२.०० 


९ ० 


१६० 


८ ९ 


३१ 


१६१/३ 


०.०८.०० 


९ ० 


१६० 


८ ९ 


३२ 


3 


१६१/४ पैकी 


०.१ ९ .०० 


९ ० 


१६० 


८ ९ 


३३ 


१६१/५ पैकी 


०.०३.०० 


९ ० 


१६० 


८ ९ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ १ ९ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


३४ 


०.११.०० 


९ ० 


८८ 


१६० 


८ ९ 


३५ 


१६१ / ७ + ८ + ९अ 


०.३२.०० 


९ ० 


८८ 


१६० 


८ ९ 


३६ 


१६१ / ७ + ८ + ९अ पैकी 


०.२७.०० 


९ ० 


८८ 


१६० 


८ ९ 


३७ 


८८/१ 


०.११.५० 


१६१ 


१६१ 


१६१ 


९ २ 


३८ 


८८ / २ + ३ + ५ + १० 


०.३३.४० 


१६१ 


१६१ 


१६१ 


९ २ 


३ ९ 


८८/४ 


०.० ९ .०० 


१६१ 


१६१ 


१६१ 


९ २ 


४० 


८८/६ 


०.०६.०० 


१६१ 


१६१ 


१६१ 


९ २ 


४१ 


८८/७ 


०.०६.८० 


१६१ 


१६१ 


१६१ 


९ २ 


४२ 


८८ / ८ + ९ 


०.०६.१० 


१६१ 


१६१ 


१६१ 


९ २ 


४३ 


८७ / १ अ 


०.४०.२० 


१३२ 


सीमा 


९ २ 


सीमा 
सीमा 


४४ 


८७ / १ ब 


०.०१.०० 


१३२ 


सीमा 


९ २ 


४५ 


८७/२ 


०.०२.३० 


१३२ 


सीमा 


सीमा 


९ २ 


४६ 


८७/३ 


०.०१.०० 


१३२ 


सीमा 


सीमा 


९ २ 


४७ 


१३३/१ 


०.०६.०० 


सीमा 


९ २ 


सीमा 


सीमा 


४८ 


१३३/२ 


०.१४.०० 


सीमा 


९ २ 


सीमा 


सीमा 


४ ९ 


१३३/३ 


०.०४.०० 


सीमा 


९ २ 


सीमा 


सीमा 


५० 


०.०२.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


९ २ / २ पैकी 
९ २ / ३ पैकी 


५१ 


०.०२.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


५२ 


९ २ / ४ पैकी 


०.२६.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


५३ 


९ २ / ५ / १ पैकी 


०.१०.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


५४ 


९ २ / ५ / २ पैकी 


०.०६.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


९ २ / ५ / ४ पैकी 


०.२ ९ .०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


९ २ / ५ / ११ पैकी 


०.२४.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


५७ 


९ २ / ५ / १४ पैकी 


०.१०.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


५८ 


९ २ / २ ९ 


०.०५.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


५ ९ 


९ २ / ५ / १६ पैकी 


०.१८.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


६० 


९ २ / ७ 


०.१७.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


६१ 


९ २ / ८ अ 


०.०६.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


६२ 


०.३०.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


६६,८५ 


९ २ / ८ ब पैकी 
९ २ / ९क पैकी 


सीमा 
सीमा 


६३ 


०.००.५० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


६६,८५ 


६४ 


९ २ / १० अ +१८ ड 


०.४०.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


६५ 


९ २ / १० ब 


१.०२.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


६६ 


९ २ / ११ पैकी 


०.५१.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


६७ 


९ २ / १२ + १ ९ +२० पैकी 


१.०७.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६.८५ 


६८ 


९ २ / १३ पैकी 


०.१२.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ३ अ 


२० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


६ ९ 


९ २ / १८ अ 


०.१४.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


७० 


९ २ / १८ ब 


०.१०.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


७१ 


०.०३.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


९ २ / १८ क 
९ २ / १८ ई 


७२ 


०.०६.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


६६,८५ 


सीमा 
सीमा 


७३ 


९ २ / १८ फ 


०.०३.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


६६,८५ 


७४ 


९ २ / २२ 


०.११.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


७५ 


९ २ / २३ पैकी 


०.१३.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


७६ 


९ २ / २४ 


०.१५.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


৩৩ 


९ २ / २५ + २८ ब 


०.२२.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


७८ 


९ २ / २६ 


०.२६.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


७ ९ 


९ २ / २७ 


०.१०.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६.८५ 


८० 


९ २ / २८ अ 


०.१२.०० 


८४ 


१३३,१३५ , ९ १ , १८३ 


सीमा 


६६,८५ 


८१ 


६२ / २२ + २३ + २४ पैकी 


०.०७.५० 


९ २ 


१८१ 


१८१ 


सीमा 


८२ 


६२/२१ पैकी 


०.०१.०० 


९ २ 


१८१ 


१८१ 


सीमा 


८३ 


६२/१६ 


०.०३.५० 


९ २ 


१८१ 


१८१ 


सीमा 


८४ 


१८१/१ पैकी 


०.००.५० 


६२ 


सीमा 


१६० 


६२ 


८५ 


०.० ९ .०० 


६२ 


सीमा 


१६० 


६२ 


१८१/११ पैकी 
१८१/५ पैकी 


८६ 


०.००.५० 


६२ 


सीमा 


१६० 


६२ 


८७ 


९ ३ / १ 


०.०६.८० 


९ २ 


९ ४ 


८८ 


९ ३ / २ 


०.०८.६० 


९ २ 


९ ४ 


९९ 


८ ९ 


९ ३ / ३ 


०.०४.५० 


९ २ 


९ ४ 


९ ० 


९ ३ / ४ + ११ 


०.१८.५० 


९ २ 


९९ 


९ ४ 


९९ 


९ १ 


९ ३ / ५ 


०.१२.६० 


९ २ 


९९ 


९ ४ 


९९ 


९ २ 


९ ३ / ६ + ७ ब 


०.२७.९ ० 


९ २ 


९९ 


९ ४ 


९९ 


९ ३ 


९ ३ / ७ अ 


०.१७.०० 


९ २ 


९९ 


९ ४ 


९९ 


९ ४ 


९ ३ / ८ 


०.०२.८० 


&&&&&& 


९ २ 


९ ४ 


९९ 


९ ५ 


९ ३ / ९ 


०.०२.३० 


९ २ 


९ ४ 


९९ 


९ ६ 


९ ३ / १० 


०.०२.०० 


९ २ 


९९ 


९ ४ 


९९ 


९ ७ 


९ ३ / १२ 


०.०१.०० 


९ २ 


९ ४ 


९९ 


९ ८ 


९ ३ / १३ 


०.११.९ ० 


९ २ 


९ ४ 


९९ 


९ ३ / १४ 


०.०४.५० 


९ २ 


R 


९ ४ 


९९ 


१०० 


९ ४ / १ 


०.२६.६० 


सीमा 


१०० 


सीमा 


९ ३ 


१०१ 


९ ४ / २ + ३ पैकी 


०.६०.९ ० 


सीमा 


१०० 


सीमा 


९ ३ 


१०२ 


९ ४ / ४ 


०.१२.०० 


सीमा 


१०० 


सीमा 


९ ३ 


१०३ 


९ ४ / ५ पैकी 


०.३ ९ .०० 


सीमा 


१०० 


सीमा 


९ ३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ २१ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१०४ 


९ ४ / ६ पैकी 


०.१२.०० 


सीमा 


१०० 


सीमा 


९ ३ 


१०५ 


९ ४ / ७ + १४ पैकी 


०.१०.०० 


सीमा 


१०० 


सीमा 


९ ३ 


१०६ 


९ ४ / ८ + ९ 


०.१०.५० 


सीमा 


१०० 


सीमा 


९ ३ 


१०७ 


९ ४ / १० + ११ + १२ + १५ + १६ + १७ पैकी 


०.०५.८० 


सीमा 


१०० 


सीमा 


९ ३ 


१०८ 


९ ४ / १३ पैकी 


०.००.५० 


सीमा 


१०० 


सीमा 


९ ३ 


१० ९ 


५० / १६ ब पैकी 


०.००.३० 


१६१ 


१८१ 


१६० 


१६१ 


११० 


५० / १६ क पैकी 


०.०२.२० 


१६१ 


१८१ 


१६० 


१६१ 


१११ 


५० / १५ क +१६ ई पैकी 


०.००.५० 


१६१ 


१८१ 


१६० 


१६१ 


११२ 


९९ / १ + २ पैकी 


१.१०.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


११३ 


०.०१.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


९९ / ६ / २ पैकी 
९९ / ६ / ३ पैकी 


११४ 


०.१२.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


११५ 


९९ / ६ / ४ पैकी 


०.२०.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


११६ 


९९ / ६ / ५ 


०.२६.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


११७ 


९९ / ६ / ६ 


०.२२.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


११८ 


९९ / ६ / ७ 


०.३८.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


११ ९ 


९९ / ६ / ८ 


०.२५.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


१२० 


९९ / ६ / ९ पैकी 


०.०२.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


१२१ 


९९ / ६ / १० पैकी 


०.०३.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


१२२ 


९९ / ६ / ११ पैकी 


०.१८.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


१२३ 


९९ / ६ / १२ 


०.२३.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


१२४ 


९९ / ६ / १३ 


०.२ ९ .०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


१२५ 


९९ / ६ / १४ पैकी 


०.०२.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


१२६ 


०.६३.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


९९ / ६ / १५ पैकी 
९९ / ६ / १६ पैकी 


१२७ 


०.३८.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


१२८ 


९९ / ११ पैकी 


०.११.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


१२ ९ 


९९ / १२ 


०.३२.०० 


९ ३ 


१५२ 


९ ४ 


९ ५ 


१३० 


९ ६ / १० ब +११ अ पैकी 


०.०६.८० 


१६० 


१५२ 


१५३ 


१६० 


१३१ 


९ ६ / १० क +११ ब पैकी 


०.०२.२० 


१६० 


१५२ 


१५३ 


१६० 


१३२ 


९ ८ / १ पैकी 


०.११.०० 


१५२ 


१५३ 


१५३ 


१५२ 


१३३ 


९ ८ / २ पैकी 


०.०८.०० 


१५२ 


१५३ 


१५३ 


१५२ 


१३४ 


१५२ / १ + ५ + ७ पैकी 


०.०१.०० 


१०० 


१५३ 


सीमा 


९९ 


१३५ 


१५२/८ पैकी 


०.०१.०० 


१०० 


१५३ 


सीमा 


९९ 


१३६ 


१५२ / ९ पैकी 


०.०२.०० 


१०० 


१५३ 


सीमा 


९९ 


१३७ 


०.० ९ .०० 


१०० 


१५३ 


सीमा 


९९ 


१५२ / १३ + १४ पैकी 
१५२/१५ पैकी 


१३८ 


०.०४.०० 


१०० 


१५३ 


सीमा 


९९ 


२२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


( ४ ) 


( ५ ) 


( ६ ) 


( ७ ) 


१३ ९ 


१५२ / १६ + १७ + ३५ पैकी 


०.२६.०० 


१०० 


१५३ 


सीमा 


९९ 


१४० 


१५३/२ पैकी 


०.०५.०० 


१५२ 


९ ८ 


सीमा 


९ ६ 


१४१ 


१५३ / ५ + ६ + ८ पैकी 


०.१०.०० 


१५२ 


९ ८ 


सीमा 


९ ६ 


१४२ 


१५३/७ पैकी 


०.१५.०० 


१५२ 


९ ८ 


सीमा 


९ ६ 


१४३ 


१६०/२ पैकी 


०.०१.५० 


१६१ 


९ ६ 


९ ६ 


८८ 


१४४ 


१६०/३ पैकी 


०.०६.०० 


१६१ 


९ ६ 


९ ६ 


८८ 


१४५ 


१६०/१३ पैकी 


०.००.५० 


१६१ 


९ ६ 


९ ६ 


८८ 


१४६ 


१६० / १६ + १८ पैकी 


०.२१.०० 


१६१ 


९ ६ 


९ ६ 


८८ 


१४७ 


१६० / २० + २१ पैकी 


०.०१.०० 


१६१ 


९ ६ 


९ ६ 


८८ 


१४८ 


१६० / २४ + २५ पैकी 


०.०२.५० 


१६१ 


९ ६ 


९ ६ 


८८ 


१४ ९ 


१६० / २६ + २८ पैकी 


०.१ ९ .०० 


१६१ 


९ ६ 


९ ६ 


८८ 


१५० 


१६० / २ ९ पैकी 


०.१२.०० 


१६१ 


९ ६ 


९ ६ 


८८ 


१५१ 


१६०/३० पैकी 


०.००.५० 


१६१ 


९ ६ 


८८ 


१५२ 


१६१ / २ / ७ ब 


०.०१.०० 


९ ० 


८८ 


१६० 


८ ९ 


१५३ 


१६१/१ 


०.०६.०० 


९ ० 


८८ 


१६० 


८ ९ 


एकूण 


२२.७२.६० 


२.६ ९ .०० 


1 


1 


मसनवटा , गांवठाण , नदीनाले , 
वहाळ , सडक ( बिन नंबरी ) 


1 


एकूण एकंदर 


२५.४१.६० 


खेड , 
दिनांक ३ नोव्हेंबर २०२१ . 


राजश्री मोरे , 
उप विभागीय अधिकारी खेड , 

उप विभाग खेड . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ २३ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ४७६१ / सन २०२१. – रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे दिवाळी सुट्टीला जोडून अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे 
कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


१ . 


२०२१ ते 


ची सुट्टी 


अ.क्र . न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तित दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
रजा 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्री . अ . सि . आवटे , 

२५८ दिवस 

दिनांक ८ नोव्हेंबर दिनांक ७ नोव्हेंबर २०२१ श्री . डी . एल . निकम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ , अर्जित 

जिल्हा न्यायाधीश -२ , 
व अतिरिक्त सत्र 

रजा . दिनांक ११ नोव्हेंबर दिनांक ६ नोव्हेंबर २०२१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खेड . 

२०२१ पर्यंत ४ चे कार्या वेळेनंतरपासून ते 

न्यायाधीश , रत्नागिरी . 
दिवस अर्जित रजा . दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२१ 

चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ . 


एल . डी . बिले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


२४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


क्रमांक आस्था बी -२ / ४७६२ / सन २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे दिवाळी सुट्टीला जोडून अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे 
कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


१ . 


रजा . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तित दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
रजा 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्री . डी . एल . निकम , 

१७८ दिवस 

दिनांक २८ ऑक्टोबर दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ श्री . ए . एस . आवटे , 
जिल्हा न्यायाधीश -२ , अर्जित 

२०२१ ते सुट्टी 

जिल्हा न्यायाधीश -१ , 
व अतिरिक्त सत्र 

दिनांक ३० ऑक्टोबर दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , खेड . 

चे कार्या वेळेनंतरपासून ते 

न्यायाधीश , खेड , 

. 
दिवस अर्जित रजा . दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ 

चे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


२०२१ तीन 


रत्नागिरी , 
दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ . 


एल . डी . बिले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ २५ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 


- 


क्रमांक आस्था बी -२ / ४७४३ / सन २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे दिवाळी सुट्टीला जोडून अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे 
कार्यभार ठेवणेत येत आहे . 


अ.क्र . 


१ . 


रजा . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तित दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
रजा 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
श्री . रा . म . चौत्रे , 

२०८ दिवस दिनांक ८ नोव्हेंबर 

श्री . जी . जी . इटकळकर , 
दिवाणी न्यायाधीश , 

अर्जित २०२१ ते दिनांक ८ नोव्हेंबर २०२१ 

मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
व . स्तर , रत्नागिरी . दिनांक १० नोव्हेंबर चे कार्यालयीन 

रत्नागिरी . 
२०२१ पर्यंतची तीन 

वेळेपूर्वीपासून ते 
दिवस अर्जित रजा . दिनांक ११ नोव्हेंबर २०२१ 

चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत . 
वरील न्यायिक अधिकारी यांनी रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच 
वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत येत आहे . वरील 
न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ . 


एल . डी . बिले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) - ४ 


२६ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

कार्यालयीन आदेश 
क्रमांक आस्था बी -२ / ४७४ ९ / सन २०२१ . रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करणेत येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत येत 
आहे . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तित 


रजा 


( १ ) 


( २ ) 


( ३ ) 


अर्जित / परिवर्तित रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
दिनांक 

( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक २७ ऑक्टोबर 

श्रीमती आर . एस . गोसावी , 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ 

४ थे सह दिवाणी 
दिनांक ३० ऑक्टोबर चे कार्या वेळेनंतरपासून ते न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
२०२१ चार 

दिनांक ३० ऑक्टोबर २०२१ न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
दिवस अर्जित रजा . चे कार्या . वेळेनंतरपर्यंत . रत्नागिरी . 


१ . 


७३ दिवस 
अर्जित 


२०२१ ते 


श्रीमती एस . एस . मतकर , 
३ रे सह दिवाणी 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
रत्नागिरी . 


रजा . 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्याचे 
पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक २६ ऑक्टोबर २०२१ . 


एल . डी . बिले , 
प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ २७ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 

आदेश 
क्रमांक आस्था . बी -२ / ४ ९ ३० / सन २०२१.- रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे संदर्भ क्र . २ अन्वये दिनांक २५ ऑक्टोबर २०२१ ते दिनांक २७ ऑक्टोबर २०२१ चे रजेला जोडून अर्जित रजेचा अर्ज कार्योत्तर 
मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच संदर्भ क्र . ३ अन्वये रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला होता . 


अ.क्र . 


रजा 


१ 


ची सुट्टी . 


रजा . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे शिल्लक अर्जित / परिवर्तीत रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
नाव व पदनाम 

अर्जित / रजा मागितलेचा 

सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
परिवर्तीत दिनांक ( कार्यालयीन वेळेनंतर ते 

अधिकारी यांचे 

कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) ( ५ ) 

( ६ ) 
१ सौ . ज्यो . ज . माने , 

४ ९ दिवस 

दिनांक २८ ऑक्टोबर दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०२१ , श्रीमती एस . व्ही . 
दिवाणी न्यायाधीश अर्जित २०२१ ते दिनांक 

पावसकर , सह दिवाणी 
क . स्तर व 

३० ऑक्टोबर २०२१ दिनांक २८ ऑक्टोबर २०२१ न्यायाधीश , क . स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 

पर्यंत ३ दिवसांची रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपासून न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 
चिपळूण . 

ते दिनांक १ नोव्हेंबर २०२१ चिपळूण . 

रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 
रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले होते . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 
सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


1 


अर्जित रजा . 


+ 


रत्नागिरी , 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


भाग एक ( को.वि.पु . ) – ४ अ 


२८ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक — कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , रत्नागिरी यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक आस्था . बी -२ / ४ ९ ४१ / सन २०२१.– रत्नागिरी जिल्ह्यात कार्यरत असलेल्या खालील न्यायिक अधिकारी यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्याप्रमाणे अर्जित रजेचा अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच रकाना क्रमांक ६ मधील न्यायिक अधिकारी यांचेकडे कार्यभार ठेवणेत आला 
होता . 


अ.क्र . 


न्यायिक अधिकाऱ्यांचे 


नाव व पदनाम 


शिल्लक 
अर्जित / 
परिवर्तीत 


अर्जित / परिवर्तीत 
रजा मागितलेचा 

दिनांक 


रजा 


( ४ ) 


1 


रजा / सुट्टी उपभोगणेचा व मुख्यालय 

अतिरिक्त कार्यभार 
सोडणेचा कालावधी सांभाळणारे न्यायिक 
( कार्यालयीन वेळेनंतर ते अधिकारी यांचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत ) नाव व पदनाम 
( ५ ) 

( ६ ) 
दिनांक १४ नोव्हेंबर २०२१ , श्रीमती पी . एस . गोवेकर , 

५ वे सह दिवाणी 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ न्यायाधीश क . स्तर व 
रोजीचे कार्या . वेळेनंतरपासून न्यायदंडाधिकारी , वर्ग १ , 
ते दिनांक १५ नोव्हेंबर २०२१ रत्नागिरी . 
रोजीचे कार्या . वेळेपूर्वीपर्यंत . 


( १ ) ( २ ) 

( ३ ) 
१ श्रीमती आर . एस . गोसावी , ५७ दिवस 
४ थे सह दिवाणी 

अर्जित 
न्यायाधीश ( क . स्तर ) व रजा . 
न्यायदंडाधिकारी वर्ग -१ , 
रत्नागिरी . 


ची सुट्टी . 


दिनांक ११ नोव्हेंबर 
२०२१ ते दिनांक 
१३ नोव्हेंबर २०२१ 
पर्यंत तीन दिवस 


अर्जित रजा . 


+ 


रजेवरून परत आल्यावर न्यायिक अधिकारी यांना त्यांचे पदावर पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरील प्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदावर पर्यायी अधिकाऱ्याची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवणेत आले आहे . वरील न्यायिक अधिकारी हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते त्याच पदावर स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

संबंधित न्यायिक अधिकारी यांनी त्यांचे पदभारासंबंधी त्यांचे न्यायालयाशी संलग्न असलेल्या पोलीस ठाण्याला व तुरुंगाधिकारी यांना लेखी 
सूचना द्याव्यात . तसेच त्यांनी मुख्यालयात हजर झालेचे प्रतिवेदन जिल्हा न्यायालयाकडे पाठविणेचे आहे . 

सदर आदेशाची नोंद संबंधित न्यायिक अधिकाऱ्यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी . 


रत्नागिरी , 
दिनांक १० नोव्हेंबर २०२१ . 


एम . क्यु . एस . एम . शेख , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

रत्नागिरी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ २ ९ 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./2633/2021.- Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , is 

, 
granted earned leave for 02 days on 11th November 2021 and 12th November 2021 . 

No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . R. R. Bedagkar , is re - posted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . R. R. Bedagkar , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M , F.C . , Sawantwadi had she 
not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and 
J.M.F.C. , Sawantwadi shall remain with Smt . D. B. Sutar , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to hand over the charge of her 
Court to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to submit joining report to this 
office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


> 


Sindhudurg , 
dated the 9th November 2021 . 


R. B. ROTE , 
I / c . Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


३० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 
— 

९ 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./2632/2021.- Shri B. B. Chouhan , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan is granted 
earned leave for 07 days from 20th November 2021 to 26th November 2021 with permission to 
leave headquarters from 19th November 2021 A.O.H. to 27th November 2021 B.O.H. 

No locum tenens is necessary , 

On return from leave Shri . B. B. Chouhan , is re - posted as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Malvan . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Shri . B. B. Chouhan , 
would have been continued to an officiate as Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan had he not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period of Shri . B. B. Chouhan , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Malvan , the charge of the Court of the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan shall remain with 
Shri . A. G. Naik , Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan . 

The Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan is directed to hand over the charge of his Court 
to the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Malvan . He is also directed to submit joining report to 
this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


> 


> 


Sindhudurg , 
dated the 9th November 2021 . 


R. B. ROTE , 
I / c . Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ ३१ 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 


No. Admn./2635/2021.- Smt . G. P. Kawdikar , District Judge - 2 and Addl . Sessions Judge , 
Sindhudurg is granted earned leave for 03 days from 20th November 2021 to 22nd November 
2021 . 


No locum tenens is necessary . 


On return from leave Smt . G. P. Kawdikar , is reposted as District Judge - 2 and Addl . Sessions 
Judge , Sindhudurg . 

Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . G. P. Kawdikar , 
would have been continued to an officiate as District Judge - 2 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg 
had she not proceeded on leave as above . 

During the abovesaid leave period , the charge of the Court of the District Judge - 2 and Addl . 
Sessions Judge , Sindhudurg shall remain with Shri . R. B. Rote , District Judge - 1 and Addl . Sessions 
Judge , Sindhudurg . 

Smt . G. P. Kawdikar , District Judge - 2 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg is directed to 
hand over the charge of her Court to Shri . R. B. Rote , District Judge - 1 and Addl . Sessions Judge , 
Sindhudurg . The District Judge - 2 and Addl . Sessions Judge , Sindhudurg is also directed to submit 
joining report to this office , in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil 
Manual . 


Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 9th November 2021 . 


R. B. ROTE , 
I / c . Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


३२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक – कोकण विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २५ - डिसेंबर १ , २०२१ / अग्र . ४-१० , शके १ ९ ४३ 
— 

९ 


PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE , SINDHUDURG 


Order 
No. Admn./2634/2021.- Smt . D. B. Sutar Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi , is 
granted earned leave for 07 days from 15th November 2021 to 21st November 2021 with permission 
to prefix holiday on 14th November 2021 and to leave headquarters from 13th November 2021 
A.O.H. to 22nd November 2021 B.O.H. 


No locum tenens is necessary . 

On return from leave Smt . D. B. Sutar is reposted as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi . 


Certified that , under note 2 below Rule 39 of M.C.S. ( Pay ) Rule 1981 , Smt . D. B. Sutar would 
have been continued to an officiate as Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi had she not 
proceeded on leave as above . 

During the abovesaid period , the charge of the Court of the Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , 
Sawantwadi , shall remain with Smt . R. R. Bedagkar , Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . 

The Jt . Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi is directed to hand over the charge of her 
Court , to the Civil Judge ( J.D. ) and J.M.F.C. , Sawantwadi . She is also directed to submit joining 
report to this office in view of provisions contained in para 571 of Chapter XXX of Civil Manual . 

Contents of this order be communicated to the officers concerned . 


Sindhudurg , 
dated the 9th November 2021 . 


R. B. ROTE , 
I / c . Principal District and Sessions Judge , 

Sindhudurg . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , 
RUPENDRA DINESH MORE , PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , 
MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATIONS , 
21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


